अर्थात 
amha E Aa mee A 


sier faod 


Scanned with CamScanner 


आरोग्य : संदर्भ : मूळव्याध 
जेहत्तेकालाठायी मी होतो आणि मला मूळव्याध झाली 


मूळव्याध मला का झाली? 

तसा मी अविवाहीत मनुष्य 

अगदी ऑफिशियल 

माझ्या लग्नाच्या अफवा उठल्या 

पण त्या खर्‍या नव्हत्या 

तर अविवाहित 

स्वतःचं जेवण स्वतःच करण्याचा 
विलक्षण कटाळा 

आणि आसपास जंकफूडची चंगळ 

मी जंकफूड खाऊ लागलो, खाऊ लागलो 
खाऊ लागलो 

आणि मग एक दिवस झाली 

मूळव्याध 

कवी असल्याने शोधाशोध सुरू केली 
आणि मग तुकारामात मूळव्याध सापडली 
तुकाराम म्हणतात, E 


“तुका म्हणे सांडा 
देखीचा दिमाख ` 
मोडसीचे दुःख 
गांड फाडी 


रोगाचे नाव मूळव्याध म्हणून शोधाशोध 
सुरू केली, सुरू केली, सुरू केली 


प्रत्येक मूळाच्या पुढे झाड असते 
म्हणून स्वतःच्या बॉडीकडे झाड म्हणून पाहिले, 
तर काय दिसले महाराजा? 


चॅनेल ; डी-स्ट्रॉयरी । ६८ 


| ant 
Scanned with CamScanner 


A tree is a tree 
probably if is a tree 
if I see it us a tree 


only possible 

when recognise it as a tree 
after realising that 

I am a tree 

which is there as a tree 


Roots are roots 
probably if they are roots 
if I see them as roots 


only possible 

when I recognize them as roots 
after realising that 

I am rooted 

who is there as roots 


in this local hanging garden 
in that global burden 


SO महाराजा, 

अशी ही बॉडी मूळव्याधीने लोडेड 
ganm म्हणतात तशी गांड फाडणारी! 
माझं स्वगत चालू झालं 


ह्या लोडेड गन्स 
हा आटलेला कंस 


एक असह्य कळ 
एक तणावी दाब 


चॅनेल : डी-म्ट्रॉयरी । ६९ 


Scanned with CamScanner 


आब राखून पेल 
पोटातलं तणावग्रस्त जेल 


चालत चालत 
“थांबा' 

येईपर्यंत- 

तोपर्यत थेंब थेंब थांब... 


असा थेंब थेंब थांबत सण्डास येईपर्यत, स्वतःला लांबवत 
मी चालू लागलो पण कितीकाळ चालणार थांबणे 


अटळच 
मग काय होणार? 


थांबून थांबून थांबून 
आबून गेला आंबा 
खांबामध्ये नाचला 
मूळव्याधीचा सांबा 


आता फक्त रॉक 
उभा राहण्याचा टॉक 
बैठेकाम टाळत 
झेलायचा नॉक 


कोंबावर कोंब 
मारतील बोंब 

तरी जिभेत झुंजवायची 
मौनाशीच झोंब 


शोधायचा प्रथम 
घरामधला सण्डास 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ७० 


Scanned with CamScanner 


मग निवांत घ्यायचा 
पाहुणा म्हणून घास 


रात्रीतल्या रात्रीतच 
उरकायचे सारे 
दिवसभर मोजायचे 
गांडीमधले तारे 


असा सगळा दिनक्रम. at, नेमका ह्याच काळात मी चित्रीकरण करू लागलेलो. 


त्यामुळे शूटिंग आणि एडिटिंग अटळ. एडिटिंग म्हणजे बैठे काम! अशी अवस्था 
व्हायची म्हणता! 


खालच्या बिळामध्ये 
हाऊसलाय माऊस 
तो काळा की गोरा 
तो टाइट की लूज 


एडिटबॉक्सपुढून 

तो कधी शिरला बॉडीत 
पळताना दिसला नाही 
नजरेच्या शिडीत 


अचानक कसा हा 


ट्रॉफिक करून ज्याम 


बिळामध्ये अडकलाय 
असा सुब्होश्याम 


बाहेरही पडत नाही 
आतही वळत नाही 


लाहीलाही करतो, पण 
कायमचा जळत नाही 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ७१ 


Scanned with CamScanner 


आता उठा तिळवे 

ह्या एडिटबॉक्सपुढून 
रक्ताचा लाल सिग्नल 
पडतोय ताणून-ओढून 


घाम तर गाळत होताच 
आता रक्तही गाळा 
उंदराचा सोसा डोंगर 
पोखरेपर्यत चाळा 


तर असा सगळा डोंगरपोखरणीचा तामझाम! 
मग काय करणार? 
स्वतःलाच समजावत बसायचो... 


ही बुडातला बुडबुडा 
ही तांदळातला खड़ा 
ही नागाचा दंश फडा 
खडी खड़ी 


ही अपचानाचा डूख 
ही गॅसेसचे दुःख 

ही ताटकळलेली भूक 
मुकी मुकी 


हिची धार, संततधार 
ही खाऊन खाऊन खार 
अन्नाचा मुका मार 

तार तार 


हिची सवत कुंडलिनी 
खेटून उभी रानीवनी 
दोघीमध्ये आणीबाणी 
सोस सोस 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ७२ 


Scanned with CamScanner 


शेवटी सोसण्याची हद्द संपली आणि गाठला डॉक्टर अऑलोपाधथिक, तर डॉक्टर शहा 
म्हणाले, 


आधी निश्‍चित करू या 
फिशर 
पाइल्स 


की फिस्तुला 


फिशर म्हणजे शरसंधान करणारा फिश 
फिश खाऊन खाऊन फिनीश होतो 
फिनिर्शिंग टचही उरत नाही शिल्लक 
हल्लक होऊन व्हाल डायरेक्ट फिनीक्स 
मूळासकट उडायला लागाल, 
आगीसकट... 

फक्त चीर असते हो चराचराला पडलेली 
उडायची वाट बघणारी... 


पाइल्स म्हणजे मोड 

गांड ही जागाच अशी, 

की इथे गंगा-यमुना उभ्या होतात 

व्हर्टिकल थिंकिंग 

एरव्ही रक्त लॅटरल थिंकिंग करतं 

प्रत्येक गांडीतच चॅनेल्स उभी 

चोथा फेकायचा, मल फेकायचा, घाण फेकायची 
फेकणाऱ्यांना कायम उभंच असावं लागत हो! 
उभं राहून येतात कोंब 

आणि मारतात बोंब... 

ती बोंब रक्त ऐकतं आणि फुगतं आणि फुटतं... 


फिस्तुला म्हणजे फ्लायओवर 
ट्राफिक ज्याम होऊन होऊन 
मूळ रस्ता खस्ता खायला लागला 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ७३ 


Scanned with CamScanner 


की रक्ताचा लाल बस्ता 

मूळचा रस्ता पॅक करतो 

डिकनस्ट्रक्शन 

टेंडर न मागवता टेंडरली हे शेंडेफळ 

हवाहवाई 

कुठूनही वाहत जाण्याचा हा आत्मविश्वास, काबिलेतारीफ 


पॅरलल थिंकिंग 

प्रायोगिक बांधकाम 

साण्डकामाचं... 

ऑपरेशन थिएटरमध्ये 

बाँब लावूनच उद्ध्वस्त करावी लागते ही बोंब 


आयुर्वेदाची झाडं 
होमिओपाथीची साखर 
तिच्यापुढे हवालदिल आहेत! 


मग कधी येताय 

गांड दाखवाय 

हा रोगच असा, की 

तोण्ड काळं करून 

फक्त गाण्डीकडूनच कळतो! 


मूळव्याध झाली म्हणून प्रेम करण्याची आणि मुलगी पाहून चळण्याची खुबी 
थोडीच थांबते? अनिल कपूरला Love Story 1942 मध्ये मनीषा कपूरला पाहून काय 
काय वाटते ते विधू विनोद चोप्रा आणि जावेद अख्तरने आधीच सांगितले होते, पण 
आपली ही प्रेमहालत मूळव्याधीमुळे एकदम अलग. त्यामुळे मुलगी समोर आली की 


वाटायचं... 


जणु मोड आलेली मुळं उलटी 
जणु मोडीत निघालेले मोडलिपीचे रक्तस्रावी पाय 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी | ७४ 


Scanned with CamScanner 


जणु बद्धकोष्ठतेत अडकलेला मोक्षाचा बैल 
जणु गॅसवर जळणारी मुक्तीची गाय 


जणु नको तिथे टाय झालेली मॅच 
जणु नको तेव्हा मिळालेली लेगबाय 


जणु सुजून सुजून पोटात, 
पाय प्रसवणारी गाय 


जणु बसून बसून टीव्हीत 
कुथून कुथून कव्हीत 
गरमून गरमून बिवीत 
करपूर करपून शिवीत 


ताणवून ताणवून ताणवून 
खालून खालून खालून 
प्रेशरने मारलेली शिट्टी 


वाजवत वाजवत वाजवत 
रक्तवाहिन्यात थबकलेली 
रक्तात हबकलेली 

सण्ण आदिमाय 


इस बावासिर में इक लडकी को देखा, तो क्या क्या हुआ... 
मुलीला पाहून तिची फळे जाणवण्याऐवजी आपली मूळेच जास्त जाणवायला 


लागली आणि आमची स्वारी फॅमिली डॉक्टरकडे वळली कोल्हापूरचे डॉ. देसाई हे 


आमचे फॅमिली डॉक्टर. मला मूळव्याध झाली म्हटल्यावर त्यांना थोडेसे आश्चर्य 
वाटले. ते म्हणाले... 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ७५. 


~ Scanned with CamScanner 


ना तुम्ही पिताय दारू 

ना तुम्ही मांसाहार करताय, 
मग ही उपटलीच कशी 
मूळव्याधीची सुमोड बाय 


नॉर्मल तुमचं ब्लडप्रेशर 
पिताय पाणी तीन लिटर 
आतबट्ट्यात गेलं कसं 
तुमचं रक्ताचं एकंदर मीटर 


तिळवे, तुम्ही तर अगदी सरळ 
बाईदेखील केली कधी ना जवळ 
मग कारण काय आहे नेमकं, 
तुमच्या जागरणाचं सबळ 


इतकी वर्षे केली प्रॅक्टिस 

होमियोंपाथीत असा पेशन्ट नाही भेटला 
जागरणाने केवळ ज्याच्या गांडीत 
मूळव्याधीचा निळा-लाल झरा फुटला 


औदुंबराखाली जागताय, म्हणून 

का कधी फुटतात अशी मुळं 

खर सांगतो, मेडिकलपलीकडलीच 

असंतात तुम्हा कवी लोकांची खुळं 

डॉक्टरांनीच कवी लोकांची खुळ मेडिकलपलीकडली असतात म्हटल्यावर काय 
करणार? बस! स्वतःशीच पुटपुटलो 

कविता लिहून लिहून 


गांडीला मोड आलेत 


ही मूळव्याध आहे 
आणि मुळे शोधणाऱ्या सर्वांना ती होते 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ७६ 


Scanned with CamScanner 


हे रक्त आहे 

जे एक्स्ट्रा आहे 
ही रक्तवाहिनी 
फक्त स्ट्रा आहे 


ही तीन एक्स्टरनल aS 
ही इंटर्नल चार 


मोड मोड पे लिखा है रुकनेवालेका नाम 


कविराज 
म्हणूनच हे मोड फुटतात 


मुडमुडके 
जालसाज 


शेवटी कवितेतला टेररिझम 
तुमच्या मूळावर उठलाच कविराज 


अजून किती पाइलेज घेणार आहात 
बिफोर एक्झिट 


माइलेजऐवजी पाइलेज घ्यावं लागणं ह्याहून वाईट काही नाही. शेवटी ऑपरेशनचा 
उपाय स्वीकारला. हा उपाय स्वीकारणे म्हणजे अनेक गोष्टींपासून रिटायर होणे, निदान 


काही दिवस! पण त्यामुळे काही असाइनमेंट हातातून निसटणार हे स्पष्ट दिसायला 
लागले. मग स्वतःचीच समजूत मी अशी घालू लागलो- 


पाइल्सच्या टाइल्स कुणी टाकल्या श्रीधर 


पाइल्सच्या टाइल्स 


पाइपलाइनच्या स्टाइल्स कुणी फुगवल्या श्रीधर 
पाइपलाइनच्या स्टाइल्स 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी | ७७ 


Scanned with CamScanner 


श्रीधर 
कमोड कमोड तुझे मोड 
तू कुठे कुठे टेकणार? 


पार करत 

पावलोपावली पाइल्सस्टोन्स 
कदम कदम 

टाकत पाइलबम 

असे किती काळ चालणार? 


कितीकाळ झेलणार निगोशियन्समधली बारिस्ता कॉफी 
आशाळभूत खेळपट्टीवर 

जी कारण तुझ्या बटकबन्दीला 

अटकेपार करिअरचे झेंडे लावण्यासाठी 

कितीकाळ पेलणार 

दिवस रात्र होणारं खडकाळ पानिपत 


हे असह्य प्रेशर 

शरसंधान करेपर्यंत झेलण्यापेक्षा 
L.B.W. होउन परत 

ऑपरेशन थिएटरच्या पॅव्हेलियनमध्ये 


काही मॅचेस आपल्याशिवायही 
चालू द्याव्यात गड्या. 


पण ऑपरेशन फळेना! ना होमिओपोथी! ना नेंचरोपाथी! ना ऑलोपाथी! मी 
उपाययोजनेसाठी असा व्याकूळ झालो म्हणता! 


हरवली मुळे 
म्हणून झाली ब्याद 
ही फांद्यांची व्याध 


चॅनेल : डी -स्ट्रॉयरी । ७८ 


Scanned with CamScanner 


खाद्यावर! 


हवेतल्या हवेत 
हिंडणारा वृक्ष 
सांडमार वक्ष 
सॅटेलाइटी 


जंगलाचे थेट 
प्रक्षेपण रोज 
तरी वृक्ष खोज 
संपेना 


किती झाले वैद्य 
किती हे डॉक्टर 
तरी खरखर 


erat 

हवे आहे मज 

आता असे औषध 

जे करील समूळाचा वध 

सांगोपांग! 

उपाययोजनेचा शोध सुरू होताच प्रत्येकजण उपाय सुचवायला लागला- 
मंगेश म्हणे, करून टाक आता ऑपरेशन 


नाहीतर करावी लागतील हजारभर सेशन्स 


प्रिया म्हणे, आयुर्वेदच आहे उपाय खरा 
कल्पनाआत्याचा झाला ह्यानेच रोग बरा 


मंगेश सांगे, वापर आता चिरडून लाजाळू 
त्याशिवाय जळणार नाही मूळब्याधीची जळू 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ७९ 


Scanned with CamScanner 


हेमंत म्हणे, चौथी नवता हीच खरी मूळव्याध 
तिला एकदा सोडलेस, की बरा होशील आपोआप 


सलील म्हणे, होमियोपॅथी आटवेल सारे मोड 
पांढऱ्या पांढऱ्या गोळ्या, ह्याच काढतील तोड 


जिथे जातो तिथे माझा सांगाती नवा सल्ला 
प्रत्येकाची जीभ गाठे नवा नवा पल्ला 


मलाच आता ठरवावयास हवे माझे औषध 
माझ्यासाठी विष कोणते, आणि कोणते मध 


रोग्यावरच पाळी आली निवडण्याची उपाय 
पायपुसणे गिळून बसले निश्चिततेचे पाय 


बरा झालास तर झालास! लाव आता मटका, 
वाचलास तर बरेच आहे, मेलास तर सुटका! 


उपाययोजनेतील ही अनिश्‍चितता जीवघेणी होती. मॉडर्न कालखंडातील मॉडर्न 
अलोपाथी केवढी निश्चितता देत होती, पण तीच ढेपाळली. पोस्ट-मॉडर्न काळात 
उदयाला आलेल्या समांतर उपचार पद्धतीही फळेनात! शेवटी माझ्याच सुदैवाने एक नवे 
इंजेक्शन दाखल झाले आणि ते घेऊन मिलिंद गुर्जरच्या कस्टम हाउसमध्ये विश्रांतीसाठी 
थांबलो आणि तीव्रतेने आठवले, ते आपले सशक्त आरोग्य : ह्या मूळव्याधीने खरंच 
मला काही सांगितलं- 


ह्या मूळव्याधीनं मला सांगितलं 
की ह्या जगात डॉक्टर्स आहेत 
ज्यांच्या अस्तित्वाविषयी मला शंका होती 


हॉस्पिटल्स माझ्याशी कधीच आत्मविश्वासानं बोलू शकली नाहीत 
आणि माझ्या त्वचेत 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ८० 


Scanned with CamScanner 


कधीच टाच देऊ शकली नाही 
औषधांची घोडदौडयोजना 


आता ह्या पलंगावर पडलोय उताणा 

तर छतावर स्पष्टपणे गिचडमिडतायत कवितेऐवजी प्रिस्क्रिशनस किचकटी 
आणि मी माझ्या आरोग्याला सेन्डऑफ देत 

स्वतःच्या मजबुतीची रहस्ये 

उडून जाताना पाहतोय 

खिन्न आणि एकेकटी 


आता वाटतंय, की झाले ते बरेच झाले! तुकाराम म्हणाले होते, 'बरे झाले देवा, 
कुणबी केला, नाहीतर दंभेचि अस्तो मेलो” मूळव्याधीबाबतही माझे काहीसे तसेच झाले 


बरे झाले देवा 
मूळव्याध झाली 
मुळे कळोन आली 
अन्नाची 


फांद्याफांद्यांवर 
हॉटेली जेवलो 
चवीलाच शिवलो 
अन्हेल्दी 


जिथे तिथे टाकले 
जिभेचे हे पाल 
चोचल्यांची साल 
फळ झाली 


जठर विसरलो 
विसरलो आतडे 


मसाल्याचे कातडे 
कमावले 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी । ८१ 


Scanned with CamScanner 


आता ह्या अन्नात 

होऊ दे मज शुद्ध 

आंतरीचा बुद्ध 

अन्नाळो 

- तर मंडळी, माझ्याप्रमाणे तुम्हा सर्वाना मूळव्याध होवो असे मी म्हणणार नाही, 
पण यदाकदाचित माझ्याप्रमाणेच जंकफूड आणि फास्टफूड खाऊन ती झालीच, तर 
तुमच्याही आंतरिचा बुद्ध ह्या निमित्ताने अन्नाळो, ही प्रार्थना ! 


चॅनेल : डी-स्ट्रॉयरी 2२ 


Scanned with CamScanner 


Scanned with CamScanner 


